परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
मोटार वाहन विभागातील गट-अ ते गट-ड 
मधील पदांना अपंग आरक्षण लागू करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०६१५/प्र.क्र.१६३/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २६ जुले २०१७. 


वाचा- 

री 
२ 
३ 


अपंग व्यकती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपुर्ण सहभाग) अधिनियम,१९९५. 

शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.एमव्हीडी-१२०३/प्र.क्र.३७२/परि-४, दि.८.८.२००८. 

शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, क्र. न्यायाप्र- 
२०११/प्र.क्र.०४/सुधार-३/,दि.१७.३.२०११. 

केंद्र शासनाचे सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि.२९.७.२०१३ 
ची अधिसूचना. 

शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. अपंग-२०१३/प्र. क्र. ३५/अ. 
क.२, दि.७.१०.२०१६ 


प्रस्तावना : 

अपंग व्यक्‍ती (समान संधी,हक्काचे आरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम,१९९५ मधील 
कलम ३२ नुसार ३ वर्षापेक्षा जास्त नसेल इतक्या नियत कालांतराने अपंगासाठी सुनिश्चित केलेल्या 
शासन सेवेतील जागांच्या याद्यांचे पुनर्विलोकन करणे आवश्‍यक ठरविले आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने 
क्र.४, दि.२९.७.१३ च्या अधिसूचनेन्वये अपंगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांच्या यादीचे पुनर्विलोकन 
करुन यादी प्रसिध्द केली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांनी संदर्भाधीन क्र.५ वरील 
शासन निर्णय दि.७.१०.२०१६ नुसार, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील अपंगासाठी सुनिश्चित केलेल्या 
पदांच्या (विविध विभागांच्या) शासन निर्णयास ३ वर्षांचा कालावधी पुर्ण होत असल्यामुळे सदर पदांचे 
पुनर्विलोकन करणेबाबत सुचित केळे आहे. गृह विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. २ वरील दि.८.८.२००८ 
नुसार परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
मोटार वाहन विभागाच्या गट-अ ते गट-ड मधील पदांना अपंग आरक्षण लागू करण्यात आले होते. 
तथापि, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या संदर्भाधीन क्र.३ वरील दि.१७.३.२०११ चे 
शासन निर्णयानुसार अपंग आरक्षणाबाबत पदनिश्चितीबाबत यापूर्वी निर्गमीत केलेले आदेश आपोआप 
रद्दबातल केले असल्याने परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील मोटार वाहन विभागाच्या गट-अ ते गट-ड मधील पदांना नव्याने अपंग आरक्षण लागू 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


च“ i "«.“ 


8 


— 


षु 


ord 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०६१५/प्र.क्र.१६३/परि-४ 


are निर्णय: 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग यांना संदर्भाधिन क्र.५ वरील ara निर्णय 
दि.७.१०.२०१६ नुसार दिलेल्या सूचनेनुसार, 


१) 


केंद्र शासनाने पुनर्विलोकन करुन अपंगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या गट-अ ते गट-ड मधील 
जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर (अधिनस्त कार्यालयातील पदांसह समान आहेत 
अज्ञा पदांना सदरहू शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र-१ नुसार त्या त्या पदासमोर 
दर्शाविल्याप्रमाणे अपंग आरक्षण सुनिश्चित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप 
व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासनास सेवेतील पदांशी समान आहेत अशा भिन्न पदनामाच्या 
पदांना विवरणपत्र-२ नुसार त्या त्या पदासमोर दर्शविल्याप्रमाणे अपंग आरक्षण सुनिश्चित 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. संदर्भाधीन क्र. २ वरील समक्रमांकाचा दि.८.८.२००८ रोजीचा शासन निर्णय रद्दबातल 


करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०७२६१५५६४८९९२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kadam Dattatray Hanmant 
Ka d a mM D a tta t ra y DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 

Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=7fee1 bbc15b7 1aa23bf3ffa4e468df7492703 


H a n mM a nt ee cn=Kadam 


(द.ह कदम) 
अवर सचिव,गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

मा.मंत्री /राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 


. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
. आयुक्त, अपंग कल्याण विभाग, पुणे. 


परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०६१५/प्र.क्र.१६३/परि-४ 


८. महालेखापाल,(लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११.सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १६-ओ),मंत्रालय, मुंबई. 

१२.सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य,क्रिडा व विशेष सहाय्य विभाग (अ.क.२/सुधार- 
३),मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३.निवड नस्ती (परि-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र - 9 


महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अपंग-२०१३/प्र.क्र.३५/अ.क्र.२, दिनांक 
०७.१०.२०१६ अनुसार 


(१) केंद्र शासनाने अपंगांसाठी सुनिश्चित केलेली गट-अ, गट-ब, गट-क व गट ड मधील जी पदे परिवहन आयुक्‍त 


कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या आस्थापनेवर समान आहेत अशी पदे सुनिश्चित 


करण्याबाबत. 
अ तागा वलग किव नातवाने pecs पदभरती | पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे 
ses संवर्गाचे नाव | व शारिरीक | दर्शविलेले) पदासाठी आयोगानुसार सुधारित gee | eee anh ETSI ent 
योग्यता अपंगत्वाचे सुयोग्य वेतन संरचना 3 
प्रकार वेतन पट्टा श्रेणी वेतन 

EF 2 3 ४ षु ६ 9 7 

| मोटार वाहन | S.ST.RW.H.C | OL.BL.OAL.B.LV | ९३००- | ४६०० | सरळसेवा मोटार वाहन विभागातील न्यायालयीन 
अभियोक्ता केद्र शासनाच्या गट | ३४८०० / पदोन्नती । प्रकरणे हाताळणे व संबंधित कामकाज 

अ' यादीमधील dye | पार पाडण्याची जबाबदारी या पदावर 
Public Prosecutor - आहे. 
अ.क्र. ४७३ प्रमाणे. 

२ | सहाय्यक S.ST.RW.H.C | OA.OL.OAL.BL. | ९३००- | ४४०० | सरळसेवेचे |मोटार वाहन अभियोक्ता यांना 
मोटार वाहन 00011 रती ३४८०० पद  । न्यायालयीन प्रकरणी मदत करणे. मा. 
अभियोक्ता केद्र शासनाच्या गट न्यायालयात उपस्थित रहाणे, ही कामे 

'ब' यादीमधील Asstt. पार पाडावी लागतात. 
Law Officer - अ.क्र. 
११० प्रमाणे. 


अ कामाचे स्वरूप केंद्र शासनाने विग पदभरती | पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे 
| संवर्गाचेनाव | व झारिरीक | दर्शविलेले) पदासाठी आयोगानुसार सुधारित वाम (is a 2 Sheree ae 
योग्यता अपंगत्वाचे सुयोग्य वेतन संरचना मु 
प्रकार वेतन पट्टा श्रेणी वेतन 
Ey २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
3 | जनसंपक S.ST.W. OA.OL.BL.B.LV. 9 300- ४४०० | पदोन्नतीचे | मोटार वाहन विभागातील कार्यालयांमध्ये 
अधिकारी विक गिर ३४८०० पद येणाऱ्या जनतेस त्यांच्या कार्यालयीन 
केद्र शासनाच्या गट कामात येणाऱ्या अडचणीमध्ये arrests 
'ब' यादीमधील करणे, कर्मचारी व जनता यांच्यामध्ये 
Public Relation समन्वय साधणे आणि काही तक्रारी 
officer - अ.क्र. १६१ असल्यास त्यांचे निवारण करणे. 
प्रभाणे, जनतेला मोटार वाहन विभागाच्या 
कामकाजाची माहिती उपलब्ध करून 
देणे, माहिती अधिकार अधिनियम 
अंतर्गत कार्यालयास प्राप्त होणाऱ्या 
अर्जाचा निपटारा करणे इ. कामे या 
पदावर सोपविलेली आहेत. 
४। लघुलेखक | S.ST.W.L.MF.) OA.OL.BL.OAL.B. | ९३००- ४४०० | सरळसेवा | परिवहन आयुक्त व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 
(eau, || ee SF Wz] ३४८०० / so लघुळेखनाव्दारे नोंद करून 
a anaes पदोन्नतीचे त्याचे टंकलेखन करणे, बैठकीचे इतिवृत्त 
Sicieerephee पद | नोंद करणे व इतिवृत्ते तयार करणे इ. 
Steno Typist - 
अ.क्र. १२५ प्रमाणे. 
५ | मुख्य लिपीक S.ST.W.SE.R | OL.OA.BL.OAL.B. 300- ४३०० पदोन्नतीचे परिवहन विभगातीळ लिपीकवर्गीय 
(शहर) गा = —— Wz] २४८०० पद कामकाज विविध शाखा/ कार्यासनामध्ये 


अ ian fog ठासिताते या शग पदभरती | पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे 
= संवर्गाचे नाव । व शारिरीक । दर्शविलेले) पदासाठी आयोगानुसार सुधारित a लाया ee eae nana 
योग्यता अपंगत्वाचे सुयोग्य वेतन संरचना 3 
प्रकार वेतन पट्टा श्रेणी वेतन 
ee 2 3 ४ ५ ६ ७ 
'क' यादीमधील SOs विभागण्यात आलेले आहे. या शाखा/ 
OFFICE SUPTDS. कार्यासनांचे कामकाज मंत्रालयीन 
ee णे कामकाज पध्दतीवर आधारीत आहे. 
CHARGE, HEAD त्यानुसार प्रत्येक परिवहन 
ae कार्यालयामध्ये पुढील महत्वाच्या शाखा 
(CLERICAL) - असतात. 9) अनुज्ञप्ती शाखा, २) परवाना 
अ.क्र. ११४ प्रमाणे. शाखा, ३) राज्य परिवहन प्राधिकरण, ४) 


परिवहन वाहने विभाग व कर विभाग, ५) 
परिवहनेतर वाहने विभाग, ६ खटला 
विभाग, ७) आस्थापना विभाग, ८) 
अंमलबजावणी शाखा; ९) रोकड विभाग, 
१०) लेखा विभाग, ११) अंतर्गत लेखा 
परिक्षण विभाग 

मुख्य लिपीक,  लिपीकवर्गीय 
कर्मचाऱ्यांचे मुख्य पर्यवेक्षक अधिकारी 
असून सर्व कर्मचाऱ्यांचा समन्वय ठेवणे. 
कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे, विविध 
विभागांच्या कामाचे नियंत्रण व 
सुसूत्रीकरण करणे व कार्यालयीन 
लिपीकवर्गीय कामकाज सुरळीतपणे 
चाळविण्यास्तत आवश्‍यक प्रशासकीय 


अ कामाने स्वरूपे केंद्र शासनाने य पेग पदभरती | पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे 
पन संवर्गाचे नावा । व शारिरीक | दर्शविलेले) पदासाठी | आयोगानुसार सुधारित चाप्रकार | स्वरूप आणि विभाग प्रमुखाचे मित्रा 
ी योग्यता अपंगत्वाचे सुयोग्य वेतन संरचना 3 
प्रकार वेतन पट्टा श्रेणी वेतन 
a 2 3 ४ ५ ६ ७ ४ 
उपाय योजना करणे हे त्यांचे मुख्य कार्य 
आहे. 
६ | कार्यालय S.ST.W.SE.R | OL.OA.BL.OAL.B. | ९३००- ४३०० | पदोन्नतीचे |a पदधारकास दैनंदिन टपालाचे 
अधिक्षक 0016 oe ae ३४८०० पद आवक-जावक व त्यांचे वाटप करणे व 
केंद्र शासनाच्या गट या 
द ee लेखनसामुग्री मागविणे व ते कार्यासनांना 
'क' यादीमधील SO’s पा त्याचा ती 
हातात शीत पुरविणे, कार्यालयाच्या देखभा 
HEADCLEARKS; व्यवस्था पाहणे, मुख्यालयाकडून 
SECTION IN आलेल्या सूचनांचे अनुपालन करणे, 
CHARGE, HEAD ee व शिरतो 
ASSTT. लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण 
SUPERVISER ठेवणे, कार्यालयातील यंत्रसामग्रीवर 
आना नियंत्रण ठेवणे, कार्यालयीन अभिलेख 
0100001118 सुस्थितीत ठेवणे, जिल्हास्तरीय तसेच 
प्रादेशिक स्तरीय होणाऱ्या बैठकांकरिता 
आवश्‍यक माहिती संकळित करणे व 
कार्यालय प्रमुखास सादर करणे इ. कामे 
पार पाडावी लागतात. 
७ | लेखापाल S.ST.MF.SE.R | OA.OL.OAL.BL.H | ९३००- ४४०० | पदोन्नतीचे | थकित कराची वसूली करिता अभिलेख 
(शहर) ह = oes ३४८०० पद | तयार करणे, लेखापरिक्षण करणे, कमी 
org te कर वसूल झालेली प्रकरणे हाताळणे 
'क' यादीमधील 4 झ ह डु; 
Mee कामे असतात. 
Accountant - अ.क्र. 


अ कामाचे स्वरूप (os शासनाने | ग पदभरती | पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे 
| संवर्गाचेनाव | व झारिरीक | दर्शविलेले) पदासाठी आयोगानुसार सुधारित वाम (is a 2 Sheree ae 
योग्यता अपंगत्वाचे सुयोग्य वेतन संरचना 3 
प्रकार वेतन पट्टा श्रेणी वेतन 
yl 2 3 ४ ५ ६ ७ ८ 
५५ प्रमाणे. 
८ | लघुलेखक S.ST.W.L.MF. | OA.OL.BL.OAL.B. | ९३००- ४३०० | सरळसेवा । वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे स्वीय सहाय्यक 
(निम्न श्रेणी) नागरी ता कद्र लारानाच्या गट |. ३४८०० / पदोन्नती | तसेच तातडीच्या कामासाठी श्रुतळेखन 
'क' यादीमधील Jr. 2:32) 
Stenographer- 
अ.क्र. १२६ प्रमाणे. 
९ । वरिष्ठ लिपीक | S.ST.W.RW. | OA.OL.BL.OAL. ९३००- २४०० | पदोन्नतीचे | लिंपीकवर्गीय कामकाज करणे, कनिष्ठ 
3 त गट |. २४८०० पद लिपीक कर्मचाऱ्यांच्या कामावर नियंत्रक 
= ane व पर्यवेक्षण करणे. 
OFFICE ASSTT. 
SENIOR CLERKS - 
अ.क्र. १२० प्रमाणे. 
| ग्रंथपाल S.ST.W.BN.M | OA.OL.OAL.BL.H | ९३००- २४०० | पदोन्नतीचे | कार्यालयातील अभिलेखे सुस्थितीत 
नि ही = H. ३४८०० पद ठेवणे हे आवश्‍यकतेनुसार तात्काळ 
केद्र शासनाच्या गट suey करणे. 
'क' यादीमधील 
LIBRARIAN - 
अ.क्र. ५७ प्रमाणे. 
i दूरध्वनीचालक | S.ST.W.MF.S | OA.OL.BL.B.LV. ५२००- २००० | सरळसेवेचे | PBX बोर्डाव्दारे कार्यालयात येणारे- 
न =a २०२०० पद | जाणारे दूरध्वनी संदेश पोहचवणे. 
द्र शासनाच्या गट 
'क' यादीमधील 


कामाचे स्वरूप 


(केंद्र शासनाने 


६ व्या वेतन 


7 wana ara «| व शारिरीक । दर्शविलेले) पदासाठी आयोगानुसार सुधारित ibaa 2 
योग्यता अपंगत्वाचे सुयोग्य वेतन संरचना 3 
प्रकार वेतन पट्टा श्रेणी वेतन 
a 2 3 ४ ५ ६ ७ ८ 
TELEPHONE 
OPERATOR (PBX) 
- अ.क्र. २२८ प्रमाणे. 
१२ | सहाय्यक S.W.MF.SE. | OA.BL.OL.MW. 4200- १९०० | सरळसेवेचे | मोटार वाहने कायदा,मुंबई मोटार वाहन 
रोखपाल RW.H.C. कंद्र शासनाच्या गट | 20200 ge | ot कायदा व अधिनियम तसेच मोटार 
'क' यादीमधील वाहन कायदा १९८८, केंद्रिय मोटार 
CASHIER वाहन नियम, १९८९, महाराष्ट्र मोटार 
GENARAL - अ.क्र वाहने नियम,१९८९ या अनुषंगाने कर व 
१३६ प्रमाणे. शुल्क रोखीने, धनाकर्षाने स्विकारणे 
पावती देणे, रोखवही नोंद ठेवणे, रोख 
रक्‍कम मोजणे व देवाणघेवाणीसाठी दोन 
हात आवश्‍यक. 
१३ | आदेशिका S.ST.W.MF.S | OA.OL.HH.B.LV. | ४४४०- १६०० | सरळसेवेचे | कर वसुलीकरिता थकित कर धारकांवर 
वाहक ण = ७४४० पद | SR नोटीसात्या कर धारकांना बजावेल. 
गाता दया तट कर वसुली व इतर कामात वरिष्ठांना 
'ड' यादीमधील मदत करणे ही कामे आदेशिका वाहक 
क री हय यांना करावी लागतात. 
प्रमाणे. 
१४ | शिपाई S.ST.W.BN. |  OL.B.LV.HH. ४४४०- | 9300 | सरळसेवेचे | कार्यालयातील कागदपत्रांची ने-आण व 
eer ae ७४४० पद वरिष्ठांनी दिलेली कामे पार पाडणे ही या 
SE.H.C. द्र शासनाच्या गट 
नल पदाची कामे आहेत. 
'ड' यादीम' 


अ कामाचे स्वरूप केंद्र शासनाने विग पदभरती | पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे 
= संवर्गाचे नाव | व शारिरीक | दर्शविलेले) पदासाठी आयोगानुसार सुधारित चाप्रकार | स्वरूप आणि विभाग प्रमुखाचे मित्रा 
न योग्यता अपंगत्वाचे सुयोग्य वेतन संरचना 3 
प्रकार वेतन पट्टा श्रेणी वेतन 
“गी २ ३ ४ ५ ६ ७ र 
PEON - अ.क्र. १४४ 
प्रमाणे. 
१५ | माळी S.ST.W.F.PP. HH.OL.LV. ४४४०- | १३०० | सरळसेवेचे | कार्यालयाचे आवारात वृक्ष व बाग यांची 
BR Ee eo ७४४० पद | देखभाल करणे. 
केद्र शासनाच्या गट 
'ड' यादीमधील 
MALI A- अ.क्र 
१२८ प्रमाणे. 
१६ | पहारेकरी S.ST.W.PP.L. OL.BL.HH. ४४४०- १३०० | सरळसेवेचे | दिवस / रात्रीच्या वेळी कार्यालयाच्या 
क कऱे केंद्र शासनाच्या गट | ७४४० पद  । इमारतीवर पहारा देण्याचे काम या 
'ड' यादीमधील पदधारकास करावे लागते. 
WATCHMAN - 
अ.क्र.४५ प्रमाणे. 
१७ | हमाल S.ST.W.F.PP. | OL.B.LV.HH. ४४४०- १३०० | सरळसेवेचे | कार्यालयातील जड वस्तू, सामान, गरज 
eee केंद्र शासनाच्या गट ७४४० Gq | भासल्यास इतरत्र हलविणे व अन्य कामे 
'ड' यादीमधील करणे. 
PEON CUM 
HAMAL - अ.क्र.१४५ 
प्रमाणे. 
१ | स्वच्छक S.ST.W.BN.L. OA.OL.HH. ४४४०- १३०० | सरळसेवेचे | कार्यालयाची  आवाराची स्वच्छता 
८ अकर ता ७४४० पद = ठेवण्याचे काम स्वच्छकास पार पाडावे 
केंद्र शासनाच्या गट बड 


अ र चळण gia ala पदभरती | पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे 
क । संवर्गाचे नाव | व शारिरीक | दर्शविलेले) पदासाठी आयोगानुसार सुधारित मिन शिक यी ae 
योग्यता अपंगत्वाचे सुयोग्य वेतन संरचना मु 
प्रकार वेतन पट्टा श्रेणी वेतन 
“गी 2 3 ४ प ६ ७ ८ 
'ड' यादीमधील 
CLEANERS - 


अ.क्र.२०२ प्रमाणे. 


विवरणपत्र - २ 


महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अपंग-२०१३/प्र.क्र.३५/अ.क्र.२, दिनांक ०७.१०.२०१६ 
अनुसार 


(२) केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप व ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी समान 
आहेत अशा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी ती पदे अपंगांसाठी सुनिश्चित राहतील sal परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील पदे. 


कामाचे स्वरूप (केंद्र शासनाने आयोगानुसार न 
eee ee वझारिक | दर्शविलेले) पदासाठी vel ah पदभरती | पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे 
क्र. दप सुधारत ठतन सरचना | चाप्रकार | स्वरूप आणि विभाग प्रमुखाचे अभिप्राय 
योग्यता अपंगत्वाचे सुयोग्य ee Toe 
— तन पट्टा तन 

Ey Q 3 8 4 ६ ७ ८ 
| अपर परिवहन | S,ST.W.RW.C | OL.BL.OA.OAL.B. | ३७४००- १०००० | पदोन्नतीचे | विभागाच्या मुख्यालयातील 
आयुक्‍त ही = wae ६७००० पद राज्यस्तरीय पद असून या 

केद्र शासनाच्या गट a आज. वहा 
ही हहे पद Gi परिवहन 
अ' यादीम wax ead 

प्राधिकरणाच्या सचिव पदाचे 


Commissioner (Gr. 
1) - अ.क्र. १४३ प्रमाणे 


वेतन पट्टा 
असल्यामुळे. 


जबाबदारी आहे. परिवहन आयुक्तांना 
धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरिता मदत 
करणे, विभागाचे कामकाज पाहणे, 
थकित कर, अन्य करविषयक बाबींचे 
कामकाज पाहणे इ. महत्वाची कामे या 
पदधारकाला पार पाडावी लागतात. 

टिप सदर पद पदोन्नतीच्या 
कोट्यातील आहे. अशा पदोन्नती 
साखळीतीळ प्रथम पद सहायक 


कामाचे स्वरूप (केंद्र शासनाने आयोगानुसार पदांची 
S| tative! | gente. 'कविलेत पदासाठी pal nA पदभरती । पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे 
शि Ss अपंगत्वाचे सुयोग्य चा प्रकार | स्वरूप आणि विभाग प्रमुखाचे अभिप्राय 
सु 
प्रकार वेतन पट्टा | श्रेणी वेतन 
EG २ 3 8 4 ६ 9 कि 
मोटार वाहन निरीक्षक या संवर्गातील 
असून या संर्वगातील पदे यापूर्वी 
अपंगांच्या आरक्षणातून वगळण्यात 
आली आहेत. 
पदाचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या 
विचारात घेता अपंग आरक्षणातून 
वगळण्याचे प्रस्तावित. 
२ | सह परिवहन | S.ST.W.RW.C | OL.BL.OA.OAL.B. | १५६००- ७६०० । पदोन्नतीचे | विभागाच्या मुख्यालयातील 
आयुक्‍त etre nee १७१०० पद राज्यस्तरीय पद असून, परिवहन 
केंद्र शासनाच्या गट आयुक्तांना धोरणात्मक निर्णय 
or यादीमधील Joint घेण्याकरिता मदत करणे, विभागाचे 
Manager - अ.क्र. कामकाज पाहणे, थकित कर, अन्य 
१३७ प्रमाणे पदाची करविषयक बाबींचे कामकाज पाहणे 
कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, इ. महत्वाची कामे या पदधारकाला 
कामाचे स्वरूप पार पाडावी लागतात. 
असल्यामुळे. टिप सदर पद पदोन्नतीच्या 


कोट्यातील आहे. अशा पदोन्नती 
साखळीतीळ प्रथम पद सहाय्यक 
मोटार वाहन निरीक्षक या संवर्गातील 
असून या संवर्गातील पदे यापूर्वी 
अपंगाच्या आरक्षणातून वगळण्यात 
आले आहेत. 


कामाचे स्वरूप (केंद्र शासनाने आयोगानुसार पदांची 
*- | संवर्गाचेनाव | वशारिक | दर्शविलेले) पदासाठी लि. हळ ं GD Palace टात ial 
क्र. ये सवारत ठतन सरचना | चाप्रकार | स्वरूप आणि विभाग प्रमुखाचे अभिप्राय 
योग्यता अपंगत्वाचे सुयोग्य हट Seneca 
— तन पट्टा तन 
a Q 3 8 4 ६ ७ ८ 
पदाचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या 
विचारात घेता अपंग आरक्षणातून 
वगळण्याचे प्रस्तावित. 
३3 | परिवहन उप | S,ST.W.RW.C | OL.BL.OA.OAL.B. | १५६००- ६९०० | पदोन्नतीचे | या संवर्गातील सर्व पदे मुख्यालयात 
आयुक्‍त स pari १७१०० पद  ।म्हणजेच परिवहन आयुक्‍त 
उच्च श्रेणी) a कार्यालयात heat sed. 
vere केंद्र शासनाच्या गट क ह हे 
् — a जबाबदाऱ्या खालील 
'अ' यादीम' 
प्रमाणे आहेत. 
Deputy Manager 
(Admn.) - अ.क्र प्रशासन : या पदधारकाकडे विभागात 
१३२ प्रमाणे पदाची कार्यरत असलेल्या ५१०० अधिकारी / 
कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक व 
कामाचे स्वरूप सेवाविषयक बाबींचे कामकाज 
असल्यामुळे. पाहण्याची जबाबदारी आहे. 


अंमलबजावणी (१ व २): यांच्या 
अधिपत्याखाली ४१ पथके व २२ सीमा 
तपासणी नाके कार्यरत असून 
त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवून शासनास 
महसूल मिळवून देण्याच्या दृष्टीने 
मोटार वाहन कायद्याच्या तरतूदींची 
अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी 


कामाचे स्वरूप (केद्र शासनाने आयोगानुसार पदांची 
| -.दंवगॉचे ara वशारिक | दर्शविलेले) पदासाठी आ संरचना Saeed | eel cose 
क्र ee अपंगत्वाचे सुयोग्य चा प्रकार | स्वरूप आणि विभाग प्रमुखाचे अभिप्राय 
सु 
कोर वेतन पट्टा । श्रेणी वेतन 
ae 2 3 ¥ षु & 9 ८ 


आहे. तसेच, प्रदूषण विषयक व इतर 
महत्वाच्या बाबी व वेगवेगळया मोहिमा 
राबवून विभागाचे कामकाज सुरळीत 
पार पाडण्याची  जबाबदारीया 
पदधारकावर आहे. 

संगणक (वरिष्ठ श्रेणी): या विभागाच्या 
go परिवहन कार्यालयांमध्ये 01॥16 
संगणीकरणाचे काम सुरू आहे आणि 
भविष्यात कार्यालयीन सर्व कामकाज 
संगणकाव्दारे्‌ होणार आहे. 
विभागातील संगणकीकरणाच्या 
कामाचे संनियंत्रण करणे, त्याचप्रमाणे 
विभागात होणाऱ्या कामकाजाचे 
आकडेवारी संकलित करून 
संगणकीय वर्गीकरण करण्याची 
जबाबदारी या पदावर आहे. 

टिप : सदर पद पदोन्नतीच्या 
कोट्यातील आहे. अशा पदोन्नतीच्या 
साखळीतील प्रथम पद सहायक 
मोटार वाहन निरिक्षक या संवर्गातील 
असून या संवर्गातील पदे यापूर्वी 
अपंगांच्या आरक्षणातून वगळण्यात 


कामाचे स्वरूप (केद्र शासनाने आयोगानुसार पदांची 
*- | संवर्गाचेनाव | वशारिक | दर्शविलेले) पदासाठी लि. हळ ं शक Alba ल हो 
क्र. ये सवारत ठतन सरचना | चाप्रकार | स्वरूप आणि विभाग प्रमुखाचे अभिप्राय 
योग्यता अपंगत्वाचे सुयोग्य हट Seneca 
— तन पट्टा तन 
a 2 3 ४ ५ ६ ७ ८ 
आली आहेत. 
पदाचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या 
विचारात घेता अपंग आरक्षणातून 
वगळण्याचे प्रस्तावित. 
४ | परिवहन उप | S,ST.W.RW.C | OL.BL.OA.OAL.B. | १५६००- ६६०० | पदोन्नतीचे | निरिक्षण (निम्न श्रेणी) : या विभागात 
आयुक्‍त वक, ae १७१०० पद  ।असलेली ५० कार्यालये व २२ सिमा 
(निम्न श्रेणी) aa तपासणी नाक्‍्यांवरीलळ कामकाजाचे 
केद्र शासनाच्या गट 
ज्ञ धील निरिक्षण करण्याची जबाबदारी व 
'अ' यादीम 
, कार्यालयीन पध्दतीनुसार कामकाज 
Deputy Director- a a 
अ.क्र. १३४ प्रमाणे aed या दृष्टीने संनियत्रण 
पदाची कर्तव्ये व करण्याची जबाबदारी या पदावर आहे. 
जबाबदाऱ्या, कामाचे टिप सदर पद पदोन्नतीच्या 
स्वरूप असल्यामुळे. कोट्यातील आहे. अशा पदोन्नती 


साखळीतीळ प्रथम पद सहाय्यक 
मोटार वाहन निरीक्षक या संवर्गातील 
असून या संवर्गातील पदे यापूर्वी 
अपंगांच्या आरक्षणातून वगळण्यात 
आली आहेत. 

पदाचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या 
विचारात घेता अपंग आरक्षणातून 
वगळण्याचे प्रस्तावित. 


कामाचे स्वरूप (केद्र शासनाने आयोगानुसार पदांची 
अ. | संवर्गाचे नाव वेदा सिक. | asifade) दाताची त्या alae पदभरती | पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे 
क्र. ये सवारत ठतन सरचना | चाप्रकार | स्वरूप आणि विभाग प्रमुखाचे अभिप्राय 
योग्यता अपंगत्वाचे सुयोग्य हट Seneca 
— तन पट्टा तन 
ari २ ३ 8 4 न ७ ८ 
५ | प्रादेशिक | S,ST.W.RW.C | OL.BL.OA.OAL.B. | १५६००- ६६०० | पदोन्नतीचे मोटार वाहन विभागातील प्रादेशिक 
परिवहन गीर ति की १७१०० पद स्तरावरिळ हे पद आहे. संबधित 
अधिकारी aaa प्रादेशिक विभागांतर्गत असलेल्या 
केंद्र शासनाच्या गट 
वक as जिल्हा कार्यालयावर तसेच, सिमा 
'अ' यादीम नियंत्रण 
, तपासणी नाक्‍यावर नियंत्रण ठेवण्याची 
Deputy Director- 
aie जबाबदारी या पदावर आहे. तसेच, 
क्र. १३४ प्रमाणे बृहन्मुंबईतील वाहनांची , 
कल यता बृहन्मुंबईतील वाहनांची संख्या 
पदाची कर्तव्ये व eae 
meanness राज्यातील इतर जिल तुलनेत 
, कामाचे का त ह rere 
अधिक असल्या ded प्रादेशिक 
स्वरूप असल्यामुळे. Se 


दर्जाचे 3 कार्यालये निर्माण करून 
त्यामध्ये प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
दर्जाचा अधिकारी नेमण्यात आलेला 


आहे. मोटार वाहन कायद्यांतर्गत 
हाताळण्यात ann विविध 
कामकाजाच्या अंमलबाजवणीच्या 


दृष्टीने विशिष्ट मर्यादेपर्यंतचे अधिकार 
प्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांना 
आहेत. 

टिप सदर पद पदोन्नतीच्या 
कोट्यातील आहे. अशा पदोन्नती 
साखळीतीळ प्रथम पद सहाय्यक 
मोटार वाहन निरीक्षक या संवर्गातील 


कामाचे स्वरूप (केद्र शासनाने आयोगानुसार पदांची 
अ.  संवर्गाचे नाव aantte | asifrde) वाताची a ae पदभरती | पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे 
क्र. मी सवारत ठतन सरचना | चाप्रकार | स्वरूप आणि विभाग प्रमुखाचे अभिप्राय 
योग्यता अपंगत्वाचे सुयोग्य ro ताता 
— तन पट्टा तन 
ae २ ३ ४ ५ ६ ७ é 
असून या संवर्गातील पदे यापूर्वी 
अपंगाच्या आरक्षणातून वगळण्यात 
आली आहेत. 
पदाचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या 
विचारात घेता अपंग आरक्षणातून 
वगळण्याचे प्रस्तावित. 

६ | उप प्रादेशिक | S.ST.W.RW.C | OL.BL.OA.OAL.B. ९३००- ४८०० | पदीन्नतीचे | हे पद जिल्ह्याच्या कार्यालय प्रमुखाचे 
परिवहन er eae 2 ३४८०० पद  ।पद आहे. आहरण व संविकरण 
अधिकारी a अधिकारी, कर निर्धारण प्राधिकारी, 

गट जिल्हास्तरावरील रस्ता सुर डा 
धील ल रस्ता सुरक्षा, अवे 
अ' यादीमधील Asstt. पवार प्रवासी वाहतूक 
ae प्रवासी वाहतूक, प्रवासी वाहतूक 
Manager- अ.क्र. रागरा aor यया 
, ग्राहक तक्रार निवारण 
१३३ प्रमाणे पदाची समिती, वाहतूकदारांच्या समस्यांची 
त हां , वाहतूकदारांच्या समस्यांची 
कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, यी त्र 
काग सा निराकरण समिती अशा a 
कामाचे स्वरूप संचिंव/संदरय 
असल्यागेळे / म्हणून काम पाहणे, 
ल्यामुळे. 


महसूल इष्टांक, महालेखाकार आक्षेप, 
अंतर्गत लेखापरिक्षण, जिल्हा 
कार्यालयातील कामकाजावर नियंत्रण 
ठेवणे व मोटार वाहन कायद्याची 
परिणामकारक अंमलबजावणी 
होण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण जिल्हाभर 
फिरून हाताखाली कार्यकारी 


कामाचे स्वरूप (केद्र शासनाने आयोगानुसार पदांची 
अ.  संवर्गाचे नाव वशा क. किल पदासाठी लना पदभरती | पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे 
क्र ee अपंगत्वाचे सुयोग्य चा प्रकार | स्वरूप आणि विभाग प्रमुखाचे अभिप्राय 
सु 
कोर वेतन पट्टा । श्रेणी वेतन 
ae Q 3 ४ ५ ६ ७ ह 
अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करणे ही 
जबाबदारी या पदावर आहे. 
टिप सदर पद पदोन्नतीच्या 
कोट्यातील आहे. अशा पदोन्नती 
साखळीतीळ प्रथम पद सहाय्यक 
मोटार वाहन निरीक्षक या संवर्गातील 
असून या संवर्गातील पदे यापूर्वी 
अपंगाच्या आरक्षणातून वगळण्यात 
आली आहेत. 
पदाचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या 
विचारात घेता अपंग आरक्षणातून 
वगळण्याचे प्रस्तावित. ए 
9 सहायक S.ST.W.RW.C | OL.BL.OA.OAL.B. ९३००- ४६०० | सरळसेवा/ | या पदावरील व्यक्तीस कायद्याप्रमाणे 
परिवहन आ क कया = ३४८०० पदोन्नतीचे | अनुज्ञप्ती प्राधिकारी, परवाना 
आयुक्‍त ee मंगल कही. पद = | अधिकारी म्हणून कामकाज करावे 
Manager - अक्र लागते. त्याचप्रमाणे जनतेची दैनंदिन 
oe कामे आणि अंमलबाजावणीची कामे 
वो तता, पार पाडणे, कंडक्टर लायसन्स देणे, 
anes वाहनात HSS बदल तपासणे, वाहन 
असल्यामुळे. योग्यता प्रमाणपत्र देणे, योग्यता 
प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण, कामकाजाचे 


कामाचे स्वरूप (केंद्र शासनाने आयोगानुसार पदांची 
अ. , संवर्गाचे नाव वशारिक | दर्शविलेले) पदासाठी च alae eee 
क्र. ये उयारत केतन सरचना | चाप्रकार | स्वरूप आणि विभाग प्रमुखाचे अभिप्राय 
योग्यता अपंगत्वाचे सुयोग्य हट Seneca 
— तन पट्टा तन 
a Q 3 8 4 ६ ७ ८ 
८ | सहायक | SST.W.RW.C | OLBL.OA.OAL.B. | ९३००- ४६०० | सरळसेवा/ | संनियंत्रण करणे, मोटारवाहन नोंदणी 
प्रादेशिक न जा = a ३४८०० पदोन्नतीचे | करणे, इ. कामे स्वतंत्रपणे सोपविलेली 
त आलि केंद्र शासनाच्या गट pie ‘ 
परिवहन a पद . या व्यतिरिक्त त्यांना 
ae अ' यादीमधील Asstt. ene eae eerie 
अधिकारी ao cs अंमलबजावणीची कामे 
Manager - अ.क्र. ee 
देखील करावी लागतात. 
१३८ प्रमाणे पदाची डथव्हिंग रकुलचे कशीं 
जग दाया ड्रायव्हिंग स्कूलचे पर्यवेक्षण । 
कर्तव्ये व ; क तो 
क के प्रदूषण नियंत्रण केंद्रे तपासणे आणि 
कामाचे स्वरूप ahs झाल्यास अपघातग्रस्त 
ठाराल्य मुळे गंभीर अपघात झाल्यास अपघातग्रस्त 
ल्यामुळे. 


वाहनांची अपघातस्थळी जाऊन 
तांत्रिक तपासणी करून अपघातांची 
कारणमिमांसा करून सविस्तर 
अहवाळ सादर करणे, खटला 
विभागांच्या प्रकरणांचा निपटारा करून 
त्यांची माहिती सादर करणे, इ. कामे 
सहाय्यक परिवहन आयुक्‍त/ सहाय्यक 
प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यास 
करावी लागतात. या पदाचे तांत्रिक 
स्वरूप व कामकाजाचे स्वरूप लक्षात 
घेता अपंग आरक्षणातून वगळण्याचे 
प्रस्तावित. 


कामाचे स्वरूप (केंद्र शासनाने आयोगानुसार पदांची 
अ. | संवर्गाचे नाव वशा रिक. "किलो पदासाठी pal Gee पदभरती | पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे 
क्र त अपंगत्वाचे सुयोग्य चा प्रकार | स्वरूप आणि विभाग प्रमुखाचे अभिप्राय 
सु 
an वेतन पट्टा । श्रेणी वेतन 
Ea Q 3 8 4 ६ ७ ८ 
९ रचना व S.ST.W. OA.OL.BL.B.LV. ९३००- ४४०० | पदोन्नतीचे |e एक पद मुख्यालयात असून 
कार्यपध्दती | 10000” a ३४८०० पद  । विभागातील कामकाजाची मोटार 
द्र शासनाच्या गट तड 
अधिकारी = वाहन कायदा १९८८ व मुंबई मोटार 
तरि त वाहन कर कायदा १९५८ नुसार नमूना 
Officer - अक्र. 969 अर्ज विहीत केलेले आहेत. याकरीता 
प्रमाणे वेतन पट्टा शासकीय मुद्रणाळयाकडे नमूना अर्ज 
असल्यामुळे. मुद्रांकित करून घेणे, तसेच ते नमूना 
अर्ज ५० कार्यालयांना पाठविणे व ५० 
कार्यालयांकरिता लागणाऱ्या 
बांधकामाच्या बाबी, यंत्रसामुग्री खरेदी 
व इतर महत्वाचे प्रस्ताव शासनाकडे 
पाठविण्याची जबाबदारी रचना व 
कार्यपध्दती अधिकारी या पदावर आहे. 
अपंगत्वाचे आरक्षण लागू करणे ही 
शिफारस आहे. 
| प्रशासकीय S.ST.W. OA.OL.BL.B.LV. ९३००- ४४०० | पदीन्नतीचे | यातील एक पद मुख्यालयात असून 
अधिकारी १ ३४८०० पद महाराष्ट्र राज्यातील मोटार वाहन 
केंद्र शासनाच्या गट विभागाच्या आस्थापनेवरिळ एकूण 
'ब' यादीमधील ५१०० अधिकारी व कर्मचारी यांच्या 
Public Relations सेवा विषयक बाबींच्या संदर्भतील 
CE ae प्रस्ताव व इतर अभिलेख अद्यावत 
प्रमाणे वेतन पट्टा ठेवण्याकरेता या पदधारकावर 


कामाचे स्वरूप (केद्र शासनाने आयोगानुसार पदांची 
अ.  संवर्गाचे नाव वंशा क. ‘| este savecaat oo पदभरती | पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे 
क्र ee अपंगत्वाचे सुयोग्य चा प्रकार | स्वरूप आणि विभाग प्रमुखाचे अभिप्राय 
सु 
वकर वेतन पट्टा । श्रेणी वेतन 
ae २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

असल्यामुळे. जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. 
परिवहन उप आयुक्‍त (प्रशासन) यांना 
आवश्‍यक त्या तातडीच्या कामात 
मदत करणे हे या पदधारकाचे काम 
आहे. अपंगत्वाचे आरक्षण लागू करणे 
ही शिफारस आहे. 

| प्रणाली S.BN.SE.RW. HH.OA.OL. ९३००- ४४०० | पदोन्नतीचे | संगणक प्रणालीचे कामकाज पहाणे. 
प्रशासक पु केंद्र शासनाच्या गट | ३४८०० पद आरक्षण लागू करण्याची शिफारस 

'ब' यादीमधील आहे. 
Technical officer 
II (Computer) - 
अ.क्र. ३०३ प्रमाणे 
पदाची कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्या, कामाचे 
स्वरूप असल्यामुळे. 

१२ सहायक S.ST.W.RW. | OA.OL.B.LV.HH. ९३००- ४३०० «| पदोन्नतीचे | संगणक प्रणाळीचे कामकाज पहाणे. 
प्रणाली त कद्र शासनाच्या गट । २३४८०० पद | a पदाकरीता सेवा प्रवेश नियम 
प्रशासक a यादीमधील अंतिम झालेले नाहीत. तथापी, हे 

Scientific Officer 3 एकाकी पद लिपीकवर्गीय 

(Computer) - अ.क्र कर्मचाऱ्यांमधून पदोन्नतीने भरण्यात 
२०१ प्रमाणे पदाची येते. 

कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, 


कामाचे स्वरूप (केंद्र शासनाने आयोगानुसार पदांची 
अ.  संवर्गाचे नाव वंशा क. ' क्विळलो पदासाठी ण य पदभरती | पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे 
क्र ee अपंगत्वाचे सुयोग्य चा प्रकार | स्वरूप आणि विभाग प्रमुखाचे अभिप्राय 
सु 
can वेतन पट्टा । श्रेणी वेतन 
Ey २ ३ ४ ५ ६ 9 द 
कामाचे स्वरूप 
असल्यामुळे. 
१३ | वरिष्ठ लेखा | S.ST.MF.SE. | OA.OL.OAL.BL. ९३००- ४३०० | पदोन्नतीचे ।मोटार वाहन विभाग हा महसूली 
परिक्षक की या ३४८०० पद  ।उत्पन्न मिळवून देणारा विभाग 
असल्यामुळे कार्यालयात 
वाहनधारकांकडून वाहनांचा कर, 
प्रवासी कर, वेगवेगळया प्रकारचे 
शुल्क हे मोटार वाहन कायदा १९८८ 
व मुंबई मोटार वाहन कायदा, १९५८ 
केंद्र शासनाच्या गट नुसार वसूल करण्यात येते. सहाय्यक 
ap यादीमधील रोखापालाने वाहनधारकांकडून कर 


Accountant - अ.क्र. 
५५ प्रमाणे पदाची 


कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, 
कामाचे स्वरूप 
असल्यामुळे. 


वसूल केल्यानंतर त्यांचे हर निर्धारण 
व कर वसूलीचे अंतर्गत लेखापरिक्षण 
केळे जाते. शासनाचे महसूली उत्पन्न 
बुडणार नाही याची काळजी घेतली 
जाते. ज्या प्रकरणांमध्ये कर किंवा सेवा 
शुल्क कमी वसूल केली आहेत अशी 
प्रकरणे तात्काळ नोंद करून त्यांची 
वसूली करण्यात येते. तसेच, 
महालेखापाल यांच्या 
लेखापरिक्षणातील आक्षेपांचा निपटारा 
होण्याच्या दृष्टीने सतत पाठपुरावा 


कामाचे स्वरूप (केद्र शासनाने आयोगानुसार पदांची 
अ.  संवर्गाचे नाव वंशा क. द्वि पदासाठी य पदभरती | पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे 
क्र ee अपंगत्वाचे सुयोग्य चा प्रकार | स्वरूप आणि विभाग प्रमुखाचे अभिप्राय 
सु 
वकर वेतन पट्टा । श्रेणी वेतन 
ae Q 3 ४ ५ ६ ७ é 
करणे व महालेखापाल व परिवहन 
विभाग यांच्यामध्ये समन्वय ठेवणे 
लोकलेखा समिती व अंदाज 
समितीच्या कामकाजाची माहिती 
हाताळणे हि सर्व कामे पार पाडण्याची 
जबाबदारी वरिष्ठ लेखापरिक्षकांकडे 
असते. 
१४ वरिष्ठ S.ST.MF.SE.R | OA.OL.OAL.BL. ९३००- ४३०० पदोन्नतीचे ।परिवहन आयुक्‍त कार्यालयात 
लेखापाल कीक Hae ३४८०० पद असलेल्या निरीक्षक पथकाकडून 
a केल्या जाणाऱ्या कामाचा कार्यालयीन 
होला कज अभिलेख सांभाळणे व त्या शाखेचे 
eae लिपीकवर्गीय कामकाज सांभाळण्याची 
७७०१६७७७७६ जबाबदारी या पदावर आहे. प्रादेशिक 
५५ प्रमाणे पदाची परिवहन कार्यालय, उप प्रादेशिक 
कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, परिवहन कार्यालयाचे निरिक्षण करुन 
कामाचे स्वरूप त्यावेळी महसूल व खर्च विषयक 
असल्यामुळे, नोंदविलेल्या नोंदी व इतर बाबी 
पडताळण्याचे काम या पदधारकास 
करावे लागते. 
१५ करवसूली | S.ST.W.BN.M | OA.OL.BL.OAL.H 9300- ४५०० पदोन्नतीचे | थकित कर वसूली व कर वसूली 
अधिकारी हि णी = 2.4 ३४८०० पद | संबंधाने कार्यवाही करणे, वायुवेग 
SINT ATCA Te पथकातीळ मोटार वाहन निरीक्षक 


कामाचे स्वरूप (केद्र शासनाने आयोगानुसार पदांची 
अ.  संवर्गाचे नाव वशा क. कविते पदासाठी pal Gee पदभरती | पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे 
क्र ee अपंगत्वाचे सुयोग्य चा प्रकार | स्वरूप आणि विभाग प्रमुखाचे अभिप्राय 
सु 
an वेतन पट्टा । श्रेणी वेतन 
ae Q 3 ४ ५ ६ ७ ८ 
'क' यादीमधील यांना वाहन तपासणी मध्ये मदत 
Income tax करणे. कर थकबाकीदारांची माहिती 
inspector - अ.क्र. विविध कार्यालयांना भेटी देऊन गोळा 
११७ प्रमाणे पदाची करणे. कर थकबाकीदारांच्या पत्त्यावर 
कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, भेट देऊन अन्वेधण करणे, 
कामाचे स्वरूप थकबाकीदारांची स्थावर व जंगम 
असल्यामुळे. मालमत्ता जप्तीकरिता मदत करणे. 
१६। लेखापाल | S.ST.W.RW. OA.OL.BL. ५२००- २४०० | पदोन्नतीचे | महसूल वसूलीचे तात्काळ 
(ग्रामीण) fee Seer २०२०० qe | लेखापरिक्षण करता कमी वसुलीच्या 
केंद्र शासनाच्या गट प्रकरणी वसूली करणे व थकित कर 
'क' यादीमधील कमीत कमी राहिल याची काळजी 
Office Asstt. Senior घेणे. 
Clerk - अ. क्र. १२० 
प्रमाणे वेतन पट्टा 
असल्यामुळे. 
qo | मुख्य रोखपाल | S.ST.W.RW. OA.OL.BL. ५२००- २४०० । पदोन्नतीचे | परिवहन कार्यालयामध्ये, वाहन 
re et 20200 पद धारकांकडून, वाहनांवरिळ कर व 
कद्र शासनाच्या गट वेगवेगळ्या प्रकारचे सेवा शुल्क 
ap यादीमधील रोखीच्या स्वरूपात, धनादेझाव्दारे 
तक Senior किंवा धनाकर्षाव्दारे स्विकारण्यात 
Clerk - अ.क्र. १२० येते. अशा प्रकारे स्विकारलेली रक्‍कम 
प्रमाणे वेतन पट्टा विविध सहाय्यक रोखापालांनी 


कामाचे स्वरूप (केद्र शासनाने आयोगानुसार पदांची 
अ.  संवर्गाचे नाव वंशा क. ‘| este savecaat oo पदभरती | पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे 
क्र ee अपंगत्वाचे सुयोग्य चा प्रकार | स्वरूप आणि विभाग प्रमुखाचे अभिप्राय 
सु 
वकर वेतन पट्टा । श्रेणी वेतन 
ae 2 3 ४ ५ ६ ७ ८ 
असल्यामुळे. एकत्रित कामकाजाच्या दिवसअखेर 
मुख्य रोखापालाकडे जमा करण्यात 
येते. सदरहू रक्‍कम / धनादेश / 
धनाकर्ष यांची रोख नोंदवहीत नोंद 
घेऊन कार्यालयीन तिजोरीत ठेवणे 
आणि लगत नंतरच्या कामकाजाच्या 
दिवशी शासकीय कोषागारात किंवा 
बँकेत जमा करण्याची जबाबदारी 
मुख्य रोखपालाची असते. 
प्रमुख S.ST.W.RW. OA.OL.BL. 4Q00- २४०० | पदोन्नतीचे | परिवहन आयुक्त कार्यालयातील 
८ | टंकलेखक He ase ah २०२०० पद टंकळेखन शाखेवर नियंत्रण ठेवण्याची 
द्र शासनाच्या गट 
क्यात गित जबाबदारी या पदावर आहे. 
Office Asstt. Senior 
Clerk - अ.क्र. १२० 
प्रमाणे वेतन पट्टा 
असल्यामुळे. 
१९ | लिपीक- S.ST.W.MF.S | OA.OL.OAL.BL.B. | 4200- १९०० । सरळसेवेचे | परिवहन विभागामध्ये वेगवेगळया 
टंकलेखक करक ee 20200 पद  ।कामाकरिता वेगवेगळे नमुना अर्ज 
केंद्र शासनाच्या गट निश्चित केले आहेत. केंद्रिय मोटार 
'क' यादीमधील वाहने नियम, महाराष्ट्र मोटार वाहने 
CLERKS, Ss नियम, मुंबई मोटार वाहने कर कायदा 
31.3 व नियम, प्रवासी कर कायदा व नियम 


कामाचे स्वरूप (केद्र शासनाने आयोगानुसार पदांची 
अ.  संवर्गाचे नाव वशा क. कविते पदासाठी pal Gee पदभरती | पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे 
क्र ee अपंगत्वाचे सुयोग्य चा प्रकार | स्वरूप आणि विभाग प्रमुखाचे अभिप्राय 
सु 
— वेतन पट्टा | श्रेणी वेतन 
ae Q 3 ४ ५ ६ ७ टे 
१५३ प्रमाणे वेतन पट्टा यानुसार विभगाकडे येणाऱ्या वाहन 
असल्यामुळे. धारकांना नमुना अर्ज भरून ते 
कार्यालयास सादर करावे लागतात. 
प्रातत अर्जावर  मोटारवाहन 
कायद्यानुसार सुयोग्य कार्यवाहीस्तव 
आव्यक ती लिपीकवर्गीय कार्यवाही 
करून Bess सादर करणे, 
अभिलेखात नोंद घेणे. सर्वसाधारण 
पत्रव्यवहार सांभाळणे व अन्य 
लिपीकवर्गीय कार्य करणे तसेच 
विभागातील संगणकावर टंकलेखनाचे 
काम करणे ही जबाबदारी या पदावर 
आहे. 
२०। परिवहन S.ST.W.BN. OL.B.LV.HH. | ४४४०-७४४० | 9300 | सरळसेवेचे | कार्यालयातील कागदपत्रांची ने-आण 
हवालदार क क केंद्र शासनाच्या गट पद so | वरिष्ठांनी दिलेली कामे पार पाडणे 
'ड' यादीमधील Peon ही या पदाची कामे आहेत. 
- अ.क्र. १४४ प्रमाणे 
वेतन पट्टा 
असल्यामुळे. 


